RNI No. MAHBIL /2009 /35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ३१] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१०, २०१६ / श्रावण १३- १९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

आदेश 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
POLICE (OPERATIONS ), 

theatres or any place of public amusement for 
BRIHAN MUMBAI 

the purpose of watching films, dramas or 
Order 

performances as the case may be . 

(f ) Assemblies in or about law courts and 
No. CP /XI(6 )/A .P . 1701(22 )/2015 . — Whereas , it is 

offices of the Government and local bodies in 
considered necessary by me for the preservation 

discharge of Governmental or Semi 
of the public order to prohibit any assembly of 

Governmental functions. 
five or more persons and any procession of any 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 

and other educational institutions for academic 
and for the period hereinafter mentioned . 

activities. 
Now , therefore , I, Sanjay Barkund , Deputy 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 

establishments for normal trade, business and 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon callings . 
me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with sub 

(i ) Such other assemblies and the processions 
section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 

as may be permitted by Zonal Deputy 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
prohibit , 

their supervisory officers . 
(i) Any assembly of five or more persons ; Notwithstanding the expiration of this order 
(ii) Any procession of any persons ; and after the period hereinabove mentioned , 
(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
instruments , musical band and bursting of may be instituted , continued or enforced . 
crackers in any procession by the assembly for 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
the period commencing from 00 -01 hours on incurred in respect of any contravention of 
14th November 2015 and ending at 24 -00 this order may be imposed as if this order had 
hours on 28th November 2015 throughout the not expired . 
City of Brihan Mumbai. 

I, further direct that this order will be 
The prohibition contained in the order shall published and promulgated in Brihan Mumbai 
not apply to : 

by affixing copies thereof in conspicuous public 
( a ) Marriage/ thread naming ceremony , 

places , and by proclaiming the same through 
assemblies etc . 

loudspeakers or megaphones as well as publishing 
(6 ) Funeral assemblies and procession on 

through media . 
way to crematorium /burial places. 

Given under my hand and seal this 10th 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 

November 2015 . 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

SANJAY BARKUND , 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , 

Deputy Commissioner of 
Co -operative societies and other societies and 

Police (Operations), 
associations to transact their normal business. 

Brihan Mumbai. 


ATT glas ( anal. fa .q.) — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६/ श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / ठाणे/ बी-५ / का .क.१५६/ अधि .प्रदान/ १८९४ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, ठाणे या आदेशाद्वारे दि हिन्दुस्थान नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., नवी मुंबई गोपी मॉल, गाळा नं . ११० , १ ला मजला, नाना शंकर शेठ, डोंबिवली ( प.) या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी खालील दर्शविलेल्या 
अधिकारी यांना विशेष वसुली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१) व ( २ ) 
व १९६१ चे नियम १०७, २( एच ) व ( जे ) नियम खालील उप नियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७ ), (९ ), (१० ), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १०७ 
(१४ ) अन्वये विक्रीचीकिंमत कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम (१२), ( १३), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक १ जून २०१६ ते दिनांक ३१ मे २०१७ पर्यंत खालील अटीस अधिन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी 
कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाही पुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३ ) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी. कर्ज वसुल करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे . 


( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५ - स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


(६ ) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट । 
सिव्हील कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका, वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे. त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी /पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( ८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता 
केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या 
काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही . त्यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता 
सार्वजनिक लिलावात विकली जाणार नाही. तोपर्यंत घेऊ नये . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
श्री . एफ . ए . गोरेकर , 

व्यवस्थापक 

वसुली व विक्री अधिकारी ठाणे जिल्हा. 
टीप. - सरचार्जची वसुल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


दिलीप उढाण , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, ठाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६/ श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / ठाणे/ बी - ७/ का . क . १५६ / अधि ./ प्रदान / २३४१/ सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिलीप उढाण, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे या आदेशाद्वारे 
श्री . संत गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., प्लॉट नं . ४८ , गाळा नं . ८ , पार्श्वनाथ टॉवर्स, सुर्योदय हौसिंग सोसायटी , अंबरनाथ ( पू.), 
या संस्थेच्या थकीत कर्ज वसूलीसाठी खालील दर्शविलेल्या अधिकारी यांना विशेष वसूली व विक्री अधिकारी म्हणून ठाणे जिल्हा कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) व १९६१ चे नियम १०७, २ ( एच ) व ( जे ) नियम खालील 
उप नियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), ( १०), ( ११ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १०७(१४ ) अन्वये विक्रीची किंमत 
कायम करण्याचे अधिकार वगळून नियम (१२), (१३), ( १५ ), (१७ ), (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक १ जुलै २०१६ ते दिनांक ३० जून २०१७ पर्यंत खालील अटींस अधिन राहून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रांतील सहकारी 
कर्ज वसुलीसाठी करावयाच्या कार्यवाही पूरती शक्ती प्रदान करीत आहे : 

(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(२) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) संबंधित संस्थेने अधिकार काढून घेणेबाबत कळविल्यास अधिकार काढून घेणेत येतील . 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुल करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे . 
____ ( ५) शासन निर्णय क्रमांक सकीर्ण. १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ६ ) वसुली अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” “ महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त तसेच एक्झीक्युटीव्ह 
कोर्ट/ सिव्हील कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका, वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/ जामिनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे. त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचे मार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 
___ (८ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . 
तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. त्यांनी जप्त केलेल्या 
मालमत्तेच्या कर्जदारांकडील ताबा जोपर्यंत अशी मालमत्ता सार्वजनिक लिलावांत विकली जाणार नाही. तो पर्यंत घेऊ नये. 
विशेष वसुली 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
क्रमांक 

अधिकाऱ्याचे नाव 

___ ( २ ) 
१ श्री . ई. सी . टोहके 

विशेष वसुली व विक्री विशेष वसुली व विक्री ठाणे जिल्हा. 
अधिकारी . 

अधिकारी . 
टीप . - सरचार्जची वसुल होणारी रक्कम वेळोवेळी शासकीय कोषागारात भरणा करण्याची खबरदारी घ्यावी . 


अनु 


हुद्दा 


दिलिप उढाण, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे. 


भाग एक ( को .वि . पु.) - १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

___ अधिसूचना 
क्रमांक / रा . अ./ ४१३७ / २०१६. - श्री . ओ. आर . कांबळे ,मुख्य क्रमांक / रा . अ./ ३७१६ / २०१६. - श्रीमती सी . आर . उमरेडकर , 
न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक १ जुलै २०१६ रोजीची सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगांव यांची दिनांक १८ जून 
किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक १ जुलै २०१६ ते ६ जुलै २०१६ अशी २०१६ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा मागील दिनांक १४ जून 
६ दिवसांची परिवर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत २०१६ ते १७ जून २०१६ रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून दिनांक 
आहे . 

१९ जून २०१६ रोजीच्या का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

परवानगीसह पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 
श्री . ओ . आर . कांबळे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात श्रीमती सी . आर.उमरेडकर यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
येत आहे . 

त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे . 
करण्यात येत आहे की , श्री . अ. आर . कांबळे , हे अधिकारी जर 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्रीमती सी . आर. उमरेडकर , ह्या 
रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 

जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहदिवाणी 
असते . 

न्यायाधीश, क . स्तर , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
श्री . अ. आर. कांबळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

करीत राहिल्या असत्या . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

श्रीमती सी . आर . उमरेडकर , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
मु. गो . सेवलीकर , 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १२ जुलै २०१६. रायगड - अलिबाग . 

के . आर. पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
अधिसूचना दिनांक २३ जून २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 
क्रमांक / रा . अ ./ ४१५५ / २०१६. - श्रीमती ए. एम . तामणे, दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल , यांची दिनांक ८ जुलै २०१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
ते १२ जुलै २०१६ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७ जुलै 

अधिसूचना 
२०१६ रोजीच्या का . वे.नं . ते दिनांक १३ जुलै २०१६ रोजीच्या का . वे. पू. क्रमांक / रा . अ./ ४०१६/ २०१६. - सौ . एस्. व्ही. निकम , दिवाणी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , यांना दिनांक १ जुलै २०१६ ते ४ जुलै 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

२०१६ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर 
श्रीमती ए. एम. तामणे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची करणेत येत आहे. 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात ___ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
येत आहे . 

सौ . एस्. व्ही . निकम , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. एम. तामणे, ह्या जर उपरोक्त 

करण्यात येत आहे . 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

प्रमाणित करणेत येत आहे की , सौ . एस. व्ही . निकम , ह्या अधिकारी 
असत्या . 

जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी 
__ श्रीमती ए. एम . तामणे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 

न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

करीत राहिल्या असत्या . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. बी . 
पाटील, ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

__ सौ . एस् . व्ही . निकम , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
मु . गो . सेवलीकर , 

के . आर. पेठकर , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ११ जुलै २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 
दिनांक ७ जुलै २०१६ . 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७१७ / २०१६. - श्री . म . मु . अग्रवाल , 
जिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक १५ जून २०१६ 
ते १८ जून २०१६ अशी ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . म . मु . अग्रवाल , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . म . मु . अग्रवाल , हे जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्री . म . मु . अग्रवाल , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालय स्थायी आदेश क्र . २१३७ दिनांक १४ जून २०१६ अन्वये 
राहील. 

के . आर. पेठकर , 
रायगड - अलिबाग . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २३ जून २०१६ . 

रायगड- अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग , यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक / रा . अ. / ३७७० / २०१६. - श्रीमती ए. एम . तामणे , दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, यांची दिनांक २८ जून २०१६ 
ते ३० जून २०१६ अशी एकूण ३ दिवसांची रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए. एम . तामणे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल, येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करण्यात येत आहे की , श्रीमती ए. एम . तामणे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तर दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापनन म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 

श्रीमती ए. एम . तामणे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . 
पाटील, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग . 
दिनांक २७ जून २०१६. 


के . आर. पेठकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक / रा. अ./ ३७४६ / २०१६. - श्री . एन . बी . लवटे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर अलिबाग यांचा दिनांक १४ जून 
२०१६ ते १८ जून २०१६ रोजीची ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा 
पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एन . बी . लवटे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठस्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एन . बी . लवटे , हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठस्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहीले असते . 
__ श्री . एन. बी . लवटे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक / रा. अ ./ ४११६ / २०१६ . - श्री . एम . आर . नेरलेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- ५ , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक ११ जुलै २०१६ 
ते १३ जुलै २०१६ अशी एकुण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
८ जुलै २०१६ चे का . वे. नं . पासुन ते दिनांक १४ जुलै २०१६ 
का . वे. पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एम . आर . नेरलेकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची जिल्हा न्यायाधीश- ५ , रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- ५ , 
रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र . २४३७ दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे 
राहील . 

मु . गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ११ जुलै २०१६. 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड- अलिबाग . 
दिनांक २४ जून २०१६ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती हेमा ए. 
पाटील, २रे सहदिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे 
राहील . 

मु. गो . सेवलीकर, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २४ जून २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ४११७ / २०१६. - श्री . एम . आर. नेरलेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- ५ , रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक ११ जुलै २०१६ । 
ते १३ जुलै २०१६ अशी एकुण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
८ जुलै २०१६ चे का . वे.नं . पासून ते दिनांक १४ जुलै २०१६ का . वे. 
पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एम् . आर. नेरलेकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची न्यायाधीश- ५, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . एम. आर . नेरलेकर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-५ , रायगड 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एम . आर . नेरलेकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र . २४३७ दिनांक १४ जून २०१६ 
प्रमाणे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक ११ जुलै २०१६ . 

रायगड - अलिबाग . 


COM 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३७९५ / २०१६. - श्री . आर . व्ही . लोखंडे, तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगाव , जि . रायगड यांचा दिनांक ४ जुलै 
२०१६ व ५ जुलै २०१६ अशी २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२ जुलै २०१६ रोजी का . वे.नं . पासून ते दिनांक ७ जुलै २०१६ रोजी 
का.वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . व्ही . लोखंडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव , जि . रायगड म्हणून 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . आर . व्ही . लोखंडे, हे 

अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, माणगांव , जि . रायगड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत रहीले असते . 

श्री . आर . व्ही . लोखंडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालयाचा स्थायी आदेश क्र . २१३७, दिनांक १४ जून २०१६ 
प्रमाणे राहिल . 

मु. गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २९ जून २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ ३७४७ / २०१६. - श्री . एन . बी . लवटे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अलिबाग यांचा दिनांक २७ जून २०१६ ते ३० 
जून २०१६ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जून २०१६ 
रोजी का . वे.नं . पासून ते दिनांक १ जलै २०१६ रोजी का . वे.पु. पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एन . बी . लवटे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. एन . बी . लवटे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत रहीले असते . 

श्री. एन. बी. लवटे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८३१/ २०१६. - श्रीमती एच . ए. पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ७ 
जलै २०१६ व ८ जलै २०१६ रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ५ जुलै २०१६ रोजी का .वे.नं . पासुन ते दिनांक ११ जुलै 
२०१६ रोजी का. वे. पु. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एच. ए. पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची २रे सहदिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग येथे 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एच. ए. पाटील , ह्या 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एच . ए. पाटील , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र . २१३७ दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे 
राहील. 

मु. गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २९ जून २०१६ . 

रायगड- अलिबाग . 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS 
JUDGE, SINDHUDURG 

Order 
No.Admn/ 1748 / 2016 . - Smt. R . R . Kale , Joint 
Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Sawantwadi is granted 
earned leave for 4 days from 12th July 2016 to 
15th July 2016 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. R . R . Kale , is 
reposted as Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Sawantwadi . 

Certified that, under note 2 below Rule 39 
of M . C .S . ( Pay ) Rule 1981, Smt. R . R . Kale , 
would have been continued to an officiate as 
Joint Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Smt. 
R . R . Kale , Joint Civil Judge Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi, the charge of the Court of Joint 
Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Sawantwadi from 11th 
July 2016 A. O . H . to 16th July 2016 B. O . H . 
shall remain with Shri. M . S . Budhwant, Civil 
Judge Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Sawantwadi. 

The Joint Civil Judge Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi 
is directed to hand over the charge of her Court 
to the Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi. The Joint 
Civil Judge Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi is also 
directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to 
the officers concerned . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३८८८ / २०१६. - श्री . एस . बी . पाटील , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल, यांची दिनांक ३० 
जून २०१६ ते २ जुलै २०१६ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . बी. पाटील , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी . पाटील , हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

श्री . एस. बी . पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायालयाचे स्थायी आदेश क्र . २१३७ दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे 
राहिल . 

मु . गो . सेवलीकर, 
रायगड- अलिबाग . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १ जुलै २०१६ . 

रायगड - अलिबाग . 


Sindhudurg , 
Dated 13th July 2016. 


VIBHA V . VIRKAR , 
Principal District and 
Sessions Judge, 

Sindhudurg. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६/ श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ४३५७/ २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे. 
अ. क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 

परिवर्तीत दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
( ३ ) 
श्री. बी. डी .कुलकर्णी ३०५ दिनांक १८ जुलै २०१६ दिनांक १७ जुलै २०१६ श्री. एस्. एस्. गायकवाड 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी. दिवस 

ची सुट्टी 

दिवाणी न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 

अर्जित २० जुलै २०१६ दिनांक १६ जुलै २०१६ व . स्तर, रत्नागिरी. 
रजा. पर्यंत तीन दिवस 

ते का . वेळेनंतर 
अर्जित रजा. 

पासून ते 
दिनांक २१ जुलै २०१६ चे 

का . वेळेपूर्वीपर्यंतचा. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १४ जुलै २०१६ . 


एस . जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२/ ४३७७ / २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात आलेला आहे . 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 


पर्यंत ) 


( १) 


( ४ ) 
दिनांक १४ जुलै २०१६ 


(२) 
श्री . जे. पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ 
व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, रत्नागिरी 


(३ ) 
१० 
दिवस 
परिवर्तीत 
रजा. 


( ६ ) 
सौ . व्ही. ए. दिक्षित , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, रत्नागिरी. 


१५ जुलै २०१६ 
ची दोन दिवस 
परिवर्तीत रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच रजेवरून हजर होताना त्यांनी वैद्यकीय स्वास्थ प्रमाणपत्र व मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा 
न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १४ जुलै २०१६ . 


एस . जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अर्जित / 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ४३७८ / २०१६ . - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे . 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१) (२ ) 

श्री . एस . एस . गायकवाड ३०३ दिनांक १८ जुलै २०१६ दिनांक १७ जुलै २०१६ श्रीमती ए. के . मांडवगडे, 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , दिवस 

ची सुट्टी प्रतिनियुक्त सह दिवाणी 
रत्नागिरी 

अर्जित २० जुलै २०१६ दिनांक १६ जुलै २०१६ न्यायाधीश व . स्तर , 
रजा. पर्यंत तीन दिवस चे का . वेळेनंतर पासून रत्नागिरी. 
अर्जित रजा ते दिनांक २१ जुलै २०१६ 

चे का . वेळेपूर्वी पर्यंत . 
( मे. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी 

यांचे न्यायालयाच्या पदभारासह ) 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ जुलै २०१६. 


एस . जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ -१०, २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ ११ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी -२/ ४०४७/ २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे. 
अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 

परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
( १) (२) (३) ( ४ ) 

सौ . व्ही . ए. दिक्षित , १२७ दिनांक २७ जून २०१६ दिनांक २५ जून २०१६ दिनांक २४ जून २०१६ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ दिवस 

व २६ जून २०१६ चे कार्या. वेळेनंतरपासून 
व अति . सत्र न्यायाधीश अर्जित २९ जून २०१६ 

च्या सुट्ट्या. दिनांक २७ जून २०१६ 
रत्नागिरी . 

रजा . तीन दिवस 

दिनांक २४ जून २०१६ कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत 
अर्जित रजा 

चे कार्या. वेळेनेतर श्री . बी . डी . शेळके , 

पासून ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
दिनांक ३० जून २०१६ अंति. सत्र न्यायाधीश , 
चे का . वेळेपूर्वी खेड यांचेकडे व दिनांक 
पर्यंत 

२७ जून २०१६ चे 
कार्या. वेळेपूर्वीपासून 
३० जून २०१६ चे का . 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . जे. पी . 
झपाटे, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व 

अति . सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी यांचेकडे. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ जून २०१६ . 


जे. पी . झपाटे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - २अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था / बी - २ / ४१५० / २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे. 
अनुक्रमांक न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगण्याचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितल्याचा मुख्यालय सोडण्याचा सांभाळणारे न्यायिक 

परिवर्तीत दिनांक कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 


दिनांक ७ जुलै २०१६ 


दिनाक ५ 


श्री. बी.डी. कुलकर्णी, 
मुख्यन्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


२९२ 
दिवस 
अर्जित 


श्री. एस्. एस्. गायकवाड, 
दिवाणी न्यायाधीश, व. 
स्तर, रत्नागिरी . 


रजा. 


८ जुलै २०१६ 
पर्यंत दोन दिवस 

अर्जित रजा . 


दिनांक ६ जुलै २०१६, 
९ जुलै २०१६ व 

१० जुलै २०१६ 
___ च्या सुट्ट्या. 
दिनांक ५ जुलै २०१६ 
चे का . वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ११ जुलै २०१६ चे 

का . वेळेपूर्वी पर्यंतचा. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविण्याचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ जुलै २०१६. 


एस . जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


१३ 


PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 

Order 
No . Admn/ 1631/ 2016 . — Shri M . B . Tidke, 
Ad -hoc District Judge - 1 and Addl. Sessions 
Judge , Sindhudurg is granted commuted leave 
for 6 days from 30th June 2016 to 5th July 2016 
with permission to suffix holiday on 
6th July 2016 ( Ramjan Id ) and to leave 
headquarters from 30th June 2016 O . H . to 7th 
July 2016 B .O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri M . B . Tidke, 
is reposted as Ad -hoc District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge, Sindhudurg . 

Certified that, under note 2 below Rule 39 
ofMaharashtra Civil Services (Pay ) Rule 1981, 
Shri M . B . Tidke, would have been continued 
to an officiate as Ad -hoc District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge , Sindhudurg had he not 
proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of 
Shri M . B . Tidke, Ad - hoc District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge, Sindhudurg , the charge 
of the Court of Ad -hoc District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge , Sindhudurg from 30th 
June 2016 O . H . to 7th July 2016 B . O . H . shall 
remain with the undersigned . 

Shri M . B . Tidke, Ad - hoc District Judge - 1 
and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg is 
directed to hand over the charge of his Court 
to the undersigned . The Ad -hoc District Judge 
1 and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg is also 
directed to submit joining report to this office , 
in view of provisions contained in para 571 of 
Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to 
the officers concerned . 


PRINCIPAL DISTRICT AND 
SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 

Order 
No.Admn/ 1638 /2016 . — Smt. R . R .Kale , Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Sawantwadi is 
granted earned leave for 4 days from 4th July 
2016 to 7th July 2016 with permission to prefix 
holiday on 3rd July 2016 (Sunday ) and to leave 
headquartes from 2nd July 2016 A . O . H . to 8th 
July 2016 B . O . H . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt. R . R . Kale , is 
reposted as Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi. 

Certified that, under note 2 below Rule 39 
ofMaharashtra Civil Services (Pay) Rule 1981, 
Smt. R . R . Kale , would have been continued 
to an officiate as Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi had she not proceeded on leave 
as above . 

During the abovesaid leave period of 
Smt. R . R . Kale , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi, the charge of the Court of Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi from 2nd 
July 2016 A . O . H . to 8th July 2016 B . O . H . shall 
remain with Shri M . S . Budhwant , Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Sawantwadi. 

The Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi 
is directed to hand over the charge of her 
Court to the Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi . 
The Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi 
is also directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 
571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to 
the officers concerned . 


Sindhudurg , 
Date 30th June 2016 . 


VIBHA V . VIRKAR , 
Principal District and 
Sessions Judge , 
Sindhudurg . 


Sindhudurg , 
Date 1st July 2016 . 


VIBHA V . VIRKAR , 
Principal District and 

Session Judge , 
Sindhudurg . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 

(OPERATIONS) AND EXECUTIVE 
MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


6 . As the notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information 
of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the Police Stations, 
Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward 
offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward 
offices. 

Given under my hand and seal this the 9th 
day of the November , 2015 . 


SANJAY BARKUND , 

Deputy Commissioner of Police 
(Operations ) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


No. CP /XI(6 )/ 1877 /( 1 )/ 2015 . — Whereas the 
reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the control 
of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
noticed that hot air lanterns, balloons are sent in 
the air endangering the safety of air flights and 
properties . 

2. And Whereas , it is necessary that some 
checks should be put on sending of balloons in 
the air so that usage of balloons, should not 
affect safely of properties and Aircraft flying and 
that immediate action is necessary for the 
prevention of the same. 

3 . Now , therefore I, Sanjay Barkund, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate vide powers 
conferred upon me u ./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code, 1973 (Act II of 1974 ) r /w the 
Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub -section (2 ) 
of the Maharashtra Police Act 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that, 

(A ) in the jurisdiction of Mumbai Police 
Commissioner , No person shall send hot air 
lanterus, balloons and in the Air . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , पी विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूपी / जीएनएल / ओ / ३०५१/ २०१६ -१७ / सन 
२०१६. - उप निबंधक सहकारी संस्था, पी -विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहेत की , रिद्धी गार्डन्स को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटीज 
फेडरेशन लि , रिद्धी गार्डन्स , फिल्मसिटी रोड, मालाड ( पूर्व), मुंबई 
४०० ०९७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
(१९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ SA HIT ” 3TH AUG 31 311€ . 


मुंबई 
दिनांक १४ जून २०१६ . 


J . st. dieta , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, पी -विभाग , मुंबई . 


( B ) Any person or individual who notices such 
type of activities being used with the intent to 
obstract flying operations of any aircraft and 
safely of properties shall inform the nearest Police 
Station . 


4 . This order shall come into force with effect 
from 9th November 2015 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 7th January 2016 
(both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


5 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


१५ 


DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE 

(OPERATIONS) AND EXECUTIVE 
MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


Senior Police Inspector concerned , in whose 
jurisdiction the premises fall , about the particulars 
of the said tenants . 

4 . If the person to whom the accommodation 
is let/sub -let/rented out is a Foreigner , then the 
owner and the Foreigner , shall furnish his Name, 
Nationality , Passport details ie PP . No., Place and 
date of issue, validity , Visa details i.e . Visa No., 
category place and date of issue , validity whether 
he is registered , if so , Registration place and 
number and reason for stay in city . 

5 . This order shall come in to force with effect 
from 17th December 2015 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 14th February 2016 
(both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


6 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


No. CP /XI(6 ) 144 /(6 )/ 2015 . — Whereas , the 
reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the control 
of Commissioner of Police , Bhrihan Mumbai, it is 
apprehended that terrorist/anti-social elements 
may seek hide outs in the residential areas of the 
said Police Stations, and there is every likelihood 
of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to 
human life , health and safety and injury to 
public property on that account . 

2 . And Whereas, it is necessary that some 
checks should be put on landlords /tenants so that 
terrorist/anti- social elements in the guise of tenants 
may not cause explosion , riots , Shootouts , affray 
etc ; and that immediate action is necessary for 
the prevention of the same. 

3. Now , therefore I, Sanjay Barkund , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate vide powers 
conferred upon me u ./ sec. 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r /w the 
Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub - section (2 ) 
of the Maharashtra Police Act 1951(Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that no landlord / 
owner/person of any house/ property which falls 
under the jurisdiction of Mumbai Police 
Commissioner shall let /sub -let/ rent out any 
accommodation to any person , unless and until 
he has furnished the particulars of the said 
tenant /tenants to the Senior Police Inspector of 
the Police station concerned . All persons who 
intend to take accommodation on rent shall inform 
in writing, in this regard to the Senior Police 
Inspector concerned , in whose jurisdiction the 
premises fall. The persons dealing in property 
business , shall also inform in writing , to the 


7 . As the notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte. It shall be published for the information 
of public , through press, and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , 
Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward 
offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward 
offices . 

Given under my hand and seal this the 14th 
day of the December , 2015 . 


SANJAY BARKUND , 

Deputy Commissioner of Police 
(Operations) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३- १९, शके १९३८ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २६ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक सीएमएस / टीपीबी- ४३१४ / ६२० / प्र.क्र .९८ / २०१६ / नवि -११. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील “ के ( पश्चिम ) " प्रभागाची 
सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त विकास योजना असा करण्यात आला आहे ) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १) अन्वये अधिसूचना क्र . टीपीबी 
४३९२ / ५८४०/ नवि - ११ ( आरडीपी), दिनांक १९ मार्च १९९३ (यापुढे जिचा उल्लेख ‘ उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे) अन्वये 
मंजूर केली आहे व ती दिनांक ४ मे १९९३ पासून अंमलात आली आहे ; । 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत न. भू.क्र . ८०१ , ८०२ , ८०७( १), ८०८( पै), ८१७( पै), ८१८ (पै.), ८१९ , ८०९( बी ), ८०९( सी ), 
८३६ ( पै), ८३७( पै ), ८३९ / १( पै.), ८३९ / २( पै) , ८३९ / ३( पै ) आणि स. क्र . १३३( पै ) मौजे आंबिवली, अंधेरी ( पश्चिम ) ही जमीन ( यापुढे “ उक्त 
जमीन ” म्हणून संबोधिलेली) “ महापालिका क्रिडा संकुल व शॉपिंग सेंटर ” या प्रयोजनासाठी आरक्षित दर्शविण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” म्हणून संबोधिलेले ) सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १५३५, दिनांक 
३० जानेवारी २०१३ अन्वये उक्त जमिनी मधील “ महापालिका क्रिडा संकुल व शॉपिंग सेंटर ” या आरक्षणाचे प्रयोजन बदलून “ महापालिका क्रिडा 
संकुल, नाट्यगृह आणि सांस्कृतिक केंद्र व इतर संलग्न वापर " असा बदल करण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१ ) अन्वये 
के ( पश्चिम ) प्रभागाच्या मंजूर उक्त विकास योजनेत स्वाधिकारे फेरबदल करण्यास मंजुरी दिली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल " 
असा करण्यात आलेला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१) अन्वये निर्देशित केल्यानुसार उक्त फेरबदल प्रस्तावाबाबत पुढील 
कार्यवाही करण्याचे व कलम ३७( २) अन्वये राज्य शासनाची मंजुरी मिळण्याबाबत महापालिकेच्यावतीने शासनास पत्रव्यवहार करण्याचे अधिकार 
आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना दिले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाकडून उक्त फेरबदलावर जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सूचना दिनांक ६ मार्च २०१३ ही 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १४ - २० मार्च, २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि उक्त प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम 
३७( १ ) अन्वये कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २७ जून २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त फेरबदल प्रस्ताव शासनाचे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला 
आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर 
उक्त फेरबदल जनहिताच्या दृष्टीने मंजूर करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम २ अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे : 
( अ ) उक्त फेरबदल प्रस्तावास खालीलप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे : 

__ न. भू.क्र . ८०१, ८०२, ८०७( पै.), ८०८ (पै.), ८१७( पै.), ८१८ (पै.), ८१९ , ८०९ ( बी.), ८०९ ( सी), ८३६ (पै.), ८३७(पै.), 
८३९ / १( पै.), ८३९ / २ ( पै.), ८३९ / ३ ( पै.), आणि स . क्र . १३३( पै ) मौजे आंबिवली, अंधेरी ( पश्चिम ), या जमिनीवरील “ महापालिका 
क्रिडा संकुल व शॉपिंग सेंटर " या आरक्षणाचे प्रयोजन बदलून “ महापालिका क्रिडा संकुल, नाट्यगृह आणि सांस्कृतिक केंद्र व इतर संलग्न 
वापर " असे करण्यात आलेले आहे. ( सोबतचे भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार) . 

( ब ) सदरहू अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून सदर सुधारणा अंमलात येईल . 

( क ) आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना निर्देशित करण्यात येते की , उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर वर “ अ ” मधील नवीन नोंद समाविष्ट करावी. 

सदरहू फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकानार्थ प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन ), बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असेल . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in. वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर द. गिरोल्ला, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


१७ 


ter referred to on 31 (1) of the ctioned by the 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 26th July 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. CMS/ TPB /4314 /620 /CR - 98 /2016 /UD - 11 . — Whereas the Development Plan of “ K (West ) ” 
Ward of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the said plan ” has been sanctioned by the 
Government in Urban Development Department under section 31( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) vide Urban 
Development Department s Notification No. TPB 4392/5840 /UD - 11/(RDP), dated 19th March 
1993 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ), so as to come into force with effect 
from 4th May 1993 ; 

And Whereas , as per the said plan C . T . S . No. 801, 802, 807 ( Pt .), 808 (Pt.), 817 (Pt.), 818 ( Pt ), 
819 , 809 ( B ), ( C ), 836 ( Pt.), 837 ( Pt.), 839 / 1 (Pt .), 839 / 2 ( Pt.), 839 /3 ( Pt.) and S . No. 133 ( Pt.) of Village 
Ambivalli, Andheri (West), (hereinafter referred to as the “ said land” ) is reserved for “Municipal 
Sport Complex and Shopping Centre " ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Authority " ) Vide its resolution No. 1535 , dated 30th January 2013 has sanctioned the 
proposal to initiate the suo -moto modification to the Sanctioned Revised Development Plan of 
K /West Ward under section 37 ( 1) of the said Act , so as to change the reservation of "Municipal 
Sport Complex and shopping Centre ” on the portion of land bearing C . T .S . No . 801, 802 , 
807 ( Pt .), 808 ( Pt .), 817 (Pt.), 818 (Pt.), 819 , 809( B ), 809( C ), 836 (Pt.), 837 (Pt.), 839 / 1 ( Pt .), 839 / 2 ( Pt .), 
839 /3 (Pt.), and S . No. 133 ( Pt.) of Village Ambivali at Andheri (W .), to that of “Municipal Sport 
Complex , Natyagriha , Multipurpose Hall and other allied users” (hereinafter referred to as 
“ the proposed modification ” ) ; 

And whereas , the said Authority has empowered the Municipal Commissioner of Greater 
Mumbai to take further action under section 37 ( 1 ) of the said Act and to approach the State 
Government for seeking the final sanction u /s 37 ( 2 ) of the said Act . ; 

And whereas , Notice dated 6th March 2013 inviting suggestion / objection from the General 
public for the proposed modification was published by the said Authority in Maharashtra 
Government Gazette 14th - 20th March 2013 , and the said Authority vide its letter dated 27th 
June 2013, has accordingly submitted the modification proposal in respect of said land for its 
final sanction , after following the procedure under section 37 ( 1 ) of the said Act ; 

And whereas , after consulting the Director of Town Planning Maharashtra State , the 
Government is of the opinion that the proposed modification is required to be sanctioned ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under Sub -section ( 2 ) of the 
Section 37 of the said Act , the Government hereby : 

( A ) Sanctions the said modification proposal as follows : 

The reservation of "Municipal Sport Complex and Shopping Centre ” is changed 
as " Municipal Sport Complex , Natyagriha , Cultural Centre and author allied users” on 
the portion of land bearing C . T . S . No. 801, 802 , 807 (Pt.), 808 ( Pt.), 817 ( Pt.), 818 ( Pt.), 
819 , 809 ( B ), 809( C ), 836 ( Pt.), 837 ( Pt.), 839 / 1 ( Pt.), 839 /2 (Pt.), 839 / 3 ( Pt ) and S . No. 133 
(Pt.) of Village Ambivalli, Andheri (W .) ( as shown on the part plan appended hereto ). 

( B ) Fixes the date of publication of this Notificiation in the Official Gazette as the date 
of coming into force of this modification . 

( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of 
Modifications appended to the said Notification , after the last entry a new entry as per ( A ) 
above shall be added . 

The part plan showing the said modification shall be kept open for inspection by the 
general public during the office hours on all working days for period of one month in the office 
of the Cheif Engineer (Development Plan ), Greater Mumbai Muncipal Corporation . 

This Notification shall also be published on the Government website : 
www . maharashtra . gov . in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 
BRIHAN MUMBAI 

Order 
No . CP /XI(6 )/ A . P . /701 (11)/2016 . — Whereas, it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Ashok Dudhe, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub 
section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 
prohibit , 

(i) Any assembly of five or more persons ; 
(ii) Any procession of any persons ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments, musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
26th July 2016 and ending at 24 -00 hours on 
9th August 2016 throughout the City of Brihan 
Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

( a ) Marriage/thread naming ceremony , 
assemblies etc. 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 
Co -operative societies and other societies and 
associations. 

(d ) Social gathering and meeting of clubs , 
Co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge ofGovernmental or Semi-Governmental 
functions. 


(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
and other educational institutions for academic 
activities . 

(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade , business and 
callings. 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 

I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places, and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 

Given under my hand and seal this 22nd July 
2016 . 


ASHOK DUDHE , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations ), 
Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


१९ 


over -throw this state . 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS), BRIHAN 

MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
be seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government . 


CP /XI(6 ) L . W .7702 ( 7 ) / 2016 . — Whereas I 
consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai, I, 
Ashok Dudhe, Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me under sub -section ( 1) 
and (2 ) of section 37 read with sub -section (6 ) of 
section 2 and sub -section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do 
hereby prohibit the following acts throughout 
Brihan Mumbai for the period from 00 -01 hours 
of 27th July 2016 to 24 -00 hours on 25th August 
2016 . 


3. This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 


4 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted, continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, 
spears , bludgeons, unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harms (violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

(2 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(3 ) The carrying, collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(4 ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(5 ) The public utterance of cries, singing of 
songs , playing of music. 

(6 ) Delivery of harangues , the use of gestures 
or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
Police Officer posted in Brihan Mumbai City 
Police , offend against decency or morality or 
undermine the security of or tend to 


5 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Brihan Mumbai 
by affixing copies thereof in conspicuous public 
places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media . 


Given under my hand and seal this 
22nd July 2016 . 


ASHOK DUDHE , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


भाग एक ( को . वि .पु.) - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
मनाई आदेश 

अधिसूचना 

क्रमांक रा. अ ./ ४२२७ / २०१६. - श्री . ए. बी . चव्हाण, दिवाणी 
क्रमांक विशा / स. सा . क .परीक्षा / मनाई आदेश /०७/ २०१६. - ज्याअर्थी, 

न्यायाधीश, क . स्तर , उरण यांची दिनांक १४ जुलै २०१६ ते दिनांक 
मराराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सहायक कक्ष अधिकारी पूर्व परीक्षा २० जुलै २०१६ अशी ७ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ जुलै २०१६ 
२०१६ दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी सकाळी १० - ३० ते १२ -०० वा . रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ जुलै २०१६ रोजीचे 
पावेतो परिमंडळ-१, ठाणे हद्दीत ०५ परीक्षा केंद्रांवर व परिमंडळ- ५ , 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 

करणेत येत आहे . 
वागळे इस्टेट हद्दीत ०६ परीक्षा केंद्रावर अशा एकूण ११ परीक्षा केंद्रांवर 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात 

श्री . ए. बी . चव्हाण, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
घेतल्या जाणार आहेत ; 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करणेत येत 
त्याअर्थी, परीक्षाकेंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 

आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारतीमधील सार्वजनिक मालमत्तेचे । 

करणेत येत आहे की , श्री . ए. बी . चव्हाण , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर उरण या पदावर 
तसेच झेरॉक्स सेंटर,फॅक्स सेंटर, टेलिफोन बूथ, मोबाईल फोन, डीजीटल स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
डायरी , पेजर , मायक्रोफोन इत्यादींचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची ___ श्री . ए. बी. चव्हाण , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 

आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
शक्यता नाकारता येत नाही ; 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय 
मी . परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / स्थायी आदेश क्रमांक २१३७ दिनांक १४ जून २०१६ प्रमाणे राहील . 
०७८३/ ५५०/ एसपीएल- २, गृह विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक १ मे १९८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 

मु . गो . सेवलीकर , 
परीक्षार्थी पर्यवेक्षक परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी खेरीज 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

दिनांक १४ जुलै २०१६ . 
करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर 

रायगड - अलिबाग. 
जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर ,फॅक्स सेंटर , टेलीफोन 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
बुथ, मोबाईल फोन वापर करण्यास व सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत 

अधिसूचना 
आदेश निर्गमित करीत आहे . 

क्रमांक रा . अ ./ ४२३८ / २०१६ . - श्री . म . बा . लंबे , जिल्हा 
सदर आदेश दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी ०७- ०० वाजेपासून ते 

न्यायाधीश- ४ , रायगड- अलिबाग यांची १५ जुलै २०१६ व १६ जुलै 

२०१६ अशी दोन दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्यात येत आहे . 
दिनांक ३१ जुलै २०१६ रोजी १३ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 

मी , सूचित करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व 
महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून प्रसिद्धी 

मु . गो . सेवलीकर , 
करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 

रायगड- अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १६ जुलै २०१६ . 

रायगड - अलिबाग . 


शक्य 


ठाणे, 
दिनांक २८ जुलै २०१६ . 


परम बीर सिंह, 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ - १० , २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ २१ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ /गिम्हवणेकर/ अधिप्रदान / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ९८ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि ., रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम ९८ ( १) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम , १०७ खालील उप नियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ), ( ७ ), ( ९ ), 
( १० ), (११ ), ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) (१२ ), (१३) , ( १४ ) , ( १५ ), (१७) , ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) 
१ डॉ . एस. पी . गिम्हवणेकर सहायक सरव्यवस्थापक , मंडणगड 

रत्नागिरी जिल्हा. 
श्री . एस. के. पुळेकर सहायक सरव्यवस्थापक , दापोली 

रत्नागिरी जिल्हा. 
श्री . व्ही . जी . सावंत सहायक सरव्यवस्थापक , खेड 

रत्नागिरी जिल्हा . 
४ श्री . ए. बी . चव्हाण सहायक सरव्यवस्थापक , चिपळूण 

रत्नागिरी जिल्हा . 
५ श्री. पी . पी. भोसले सहायक सरव्यवस्थापक , पाटपन्हाळे 

रत्नागिरी जिल्हा . 
श्री . आर. पी . जाधव व्यवस्थापक , देवरूख 

रत्नागिरी जिल्हा . 
७ श्री . एस . बी. पाटील सहायक सरव्यवस्थापक , रत्नागिरी 

रत्नागिरी जिल्हा. 
श्री . सी . बी . सकपाळ सहायक सरव्यवस्थापक , लांजा 

रत्नागिरी जिल्हा . 
९ श्री . एस . आर. बाकाळकर व्यवस्थापक , राजापूर 

रत्नागिरी जिल्हा . 


( ३ ) 


|our 


m 


0 


(१ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

दान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये. 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही . 

बकुळाताई माळी, 
रत्नागिरी, 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १६ जुलै २०१६. 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६/ श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / अधिप्रदान / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी या 
अधिसूचने अन्वये श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्यादित दापोली, ता . दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम 
१५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेचनियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५ ), ( ६ ), 
( ७ ), (९ ), ( १० ), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३ ), (१४ ), ( १५ ), (१७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून 
शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 


( २ ) 


| 


___ श्री. किरणकुमार नागजी वैद्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी । 

रत्नागिरी जिल्हा . 
२ श्री . भिकू रामचंद्र मोरे व्यवस्थापक 

रत्नागिरी जिल्हा . 
३ श्री. हेमंत आत्माराम कळेकर विशेष वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा . 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ स-दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथिल संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदारांकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येवू नये . 

( ८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १६ जुलै २०१६. 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६/ श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


२३ 


जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / म्हसकर / अधिप्रदान / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था 
रत्नागिरी या अधिसूचने अन्वये कुणबी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्यादित, दापोली, ता. दापोली, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३ चे कलम 
१५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ), ( ६ ) , 
( ७), (९ ), ( १० ), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२, ( १३), (१४ ), ( १५ ), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस अधिन राहून 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

कार्यक्षेत्र 

( ४ ) 
___ १. सौ . विदया चंद्रकांत म्हसकर 

वसुली अधिकारी 

दापोली तालुका . 


हुद्दा 


__ ( २) 


( ३ ) 


(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीची कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा. 

(५ ) शासन निर्णय क्रमांक तीन संकीर्ण- १५०४ /प्र.क्र.२३१ /१५स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना 
तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

(६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 
संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय 
ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 

( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदारांकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

___ (८ ) प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त 
करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम २०१३ चे कलम व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार 
नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १६ जुलै २०१६ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३- १९, शके १९३८ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी 

___ आधिसूचना 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ / थेराडे/ अधिप्रदान / १६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
रत्नागिरी या अधिसचने अन्वये शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्यादित , कचांबे, ता . संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१३ 
चे कलम १५६ (१ ) व ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३ ), 
( ५ ), ( ६), ( ७ ), ( ९ ), ( १० ), (११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३ ), ( १४) , ( १५ ), (१७), ( १८ ) व ( २० ) नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाही पुरती खालील अटीस 
अधीन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक वसुली अधिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री. संतोष भागोजी थेराडे 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा . 


(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उप निबंधक यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई 
करण्यात येईल . 

( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्था स्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 
शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय असणाऱ्या निबंधक कार्यालयास सादर 
करावा. 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 

( ६ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबीची लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या 
दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा 
संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 

( ७ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदारांकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिकार या शिवाय इतर कोणताही खर्च 
वसूल करण्यात येऊ नये . 

( ८ ) संदर्भ क्र . ७ नुसार प्राप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 
मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१३ चे कलम व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या 
ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १४ जुलै २०१६. 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ -१०, २०१६/ श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ बी-२/ ४३८५ / २०१६. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवण्यात येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 

नाव व पदनाम 


शिल्लक 

अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीनवेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


रजा. 


सौ. व्ही. ए. दिक्षित , १३९ दिनांक १८ जुलै २०१६ दिनांक १७ जुलै २०१६ श्री. जे. पी . झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश- २ दिवस 

२३ जुलै २०१६ व जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
व अति . सत्र 

अर्जित २२ जुलै २०१६ २४ जुलै २०१६ च्या अति . सत्र न्यायाधीश, 
न्यायाधीश , 

पाच दिवस 

सुट्टया. 

रत्नागिरी. 
रत्नागिरी . 

अर्जित रजा . 

दिनांक १६ जुलै २०१६ 
चे कार्या. वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक २५ जुलै २०१६ चे 

कार्यालयीनवेळपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १५ जुलै २०१६ . 


एस. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को .वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ -१०, २०१६/ श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


का 


क्रमांक आस्था/ बी -२/ ४४५७/ २०१६ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आलेला होता. त्यांना संदर्भ 
क्र . २ ने मंजूर झालेली दिनांक ११ जुलै २०१६ ची एक दिवसाची नैमित्तिक रजा त्यांच्या अर्जातील विनंतीवरून या आदेशाने रद्द करणेत येत 
आहे . : 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजा मागितलेचा ___ मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 

परिवर्तीत दिनांक कालावधी (कार्यालयीनवेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी नाव व पदनाम 

पर्यंत ) 
(१) (२) (३ ) (४ ) 

श्रीमती एस्. आर . पाटील ५८ . ५० दिनांक ११ जुलै २०१६ दिनांक ९ जुलै २०१६, श्रीमती जे. एन . यादव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, दिवस ते 

१० जुलै २०१६ व दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर व 

परिवर्तीत १६ जुलै २०१६ १७ जुलै २०१६ च्या क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा . पर्यंतची सहा दिवसांची 

चा सुट्टया . 

न्यायदंडाधिकारी 
खेड . परिवर्तीत रजा वैद्यकीय 

वर्ग १, खेड. 
प्रमाणपत्राआधारे . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर रजेचा कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रे या न्यायालयाकडे पाठविण्यात यावीत . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २० जुलै २०१६ . 


एस. जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी - २/ ४४५२ / २०१६. - श्री . एस्. एस्. गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , रत्नागिरी यांना मंजूर करणेत आलेली 
दिनांक १८ जुलै २०१६ ते २० जुलै २०१६ पर्यंतची ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे अर्जातील कारणास्तव रद्द करणेत येत आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ जुलै २०१६ . 


एस. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६/ श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


२७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th July 2016 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPB . 4314 / 268 /CR - 111/ 2014 /UD - 11 . — Whereas the Development Control Regulations for Greater 
Mumbai, 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regulations” ) have been sanctioned by the Government 
in the Urban Development Department, under Section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) vide Notification No. DCR 1090 /RDP / 
UD - 11, dated 20th February 1991 so as to come into force with effect from the 25th March 1991 ; 

And whereas, at present there is no world Class Convention Centre /Exhibition Centre in Mumbai and 
whereas for creating facility of Convention /Exhibition Centre near CSIA , the State Government in Urban 
Development Department, vide Notification No. TPB 4313/ 1267/CR - 183/2013 /UD - 11, Dated 3rd March 
2014 has permitted additional FSI for Convention /Exhibition Centre in Chatrapati Shivaji International 
Airport Notified Area , but there is no provision in the said Regulations regarding grant of additional FSI 
and other concessions for setting up Convention / Exhibition Centres elsewhere in Mumbai ; 


And whereas, the Government in the Urban Development Department is of the opinion that, it is desirable 
to incorporate a specific regulation regarding Convention /Exhibition Centres in the said Regulations ; 

And whereas, after considering the above facts, in the public interest it was necessay to urgently 
carry out suitable modification to the said Regulations, the State Government, in exercise of the powers 
conferred under sub -section ( 1AA ) of Section 37 of the said Act , had issued Notice of even No. dated 9th 
September 2014 for inviting suggestions/objections from the general public with regard to the modification 
in respect of incrporating a specific regulation regarding Convention /Exhibition Centres in the said 
Regulations (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) proposed in the Schedule appended 
to the said Notice thereto and appointed the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai as the 
Officer (hereinafter referred to as " the said Officer ”) to submit a Report on the Suggestion /objections 
received in respect of the proposed modification to the Govt. after giving hearing to the concerned persons 
and the Municipal Corporation of Greater Mumbai ; 

And whereas , the said Notice dated 9th September 2014 was published in the Maharashtra 
Government Gazette (hereinafter referred to as “ the OfficialGazette ” ) dated 9th September 2014 and the 
said Officer has submitted his Report vide letter dated 28th July 2015 through the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , after completing the legal procedure stipulated under Section 37 ( 1AA ) of 
the said Act ; 

And whereas, after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of 
Town Planning, Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed modification is 
required to be sanctioned with some changes ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA ) (c ) of the said Act, 
the Government hereby , 


( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule appended 

hereto . 


( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming 

into force of this modification . 
(C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications 

sanctioning the said Regulations , after the last entry , the Schedule appended hereunder shall 
be added . 


IMT 50 ( ool. fa .q .) — 837 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ४ -१०, २०१६/ श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


Schedule 
D . C . Regulation 70 
Special Regulation for Exhibition -cum - Convention Centre in MCGM Area . 

1. Definition . - An Exhibition cum -Convention Centre is complex comprising buildings, halls and 
open spaces which are designed to host and/ or organize 

(a ) business-to -business and business -to -customer exhibitions where products,machinery, art, skills , 
services , activities etc . are displayed on temporary or permanent basis ; and 

(6 ) large congregations for the purpose of conventions, meetings, conferences, assemblies , rallies, 
concerts, cultural activities, and performances . 

2 . Admissibility . — Development of Exhibition - cum -Convention Centre shall be permissible in 
Mumbai, on a plot in Residential (R2)/Industrial ( I1 , I 2 , 13 )/Commercial (C1, C2)/ No Development Zone 
subject to following conditions : 

(i) for the purpose of calculating the FSI, the remaining area after excluding the land under 
the Development Plan Roads/Reservation of public amenities shall be considered . 

(ii) in case of plots in Residential (R2)/Industrial (11 , 12 , 13 )/Commercial (C1, C2) Zone, the 
Floor Space Indices specified in Table 14 above may be permitted to be exceeded up to 4 -00 F .S .I. by 
charging premium at the rate of 10 % of the land rate as prescribed in Annual Statement of Rates 
published by the Revenue Authority for the relevant year of granting such F . S . I. without applying 
the guidelines mentioned therein . 

( iii ) In case of plots in No Development Zone , if infra - structure facilities are sufficient or 
landowner /developer is ready to provide it, then the Maximum permissible F .S . I.may be permitted 
to be exceeded upto 2 .00 by charging premium above 0. 20 F . S .I., at the rate of 10 % of the land rate 
as prescribed in Annual Statement of Rates published by Revenue Authority for the relevant year of 
granting such F . S . I. without applying the guidelines mentioned therein . 
3 . Conditions for Development of Exhibition -cum -Convention Centre 

(a ) Such Plot should have a minimum area of 5 hectares excluding Development Plan proposals 
of reservation and /or roads, if any . 

(6 ) Entry Gates of the Exhibition - cum -Convention Centre must abut a main road/highway 
having a minimum width of 18 . 30 mtr. with minimum 2 each of ingress and egress of proper width . 

(c ) The ground coverage of Exhibition -cum - Convention Centre on such plot shall not exceed 2 / 
3rd of the gross plot area excluding Development Plan proposals of reservation and/or roads, if any . 

(d ) Recreation Ground and Amenity Area shall be provided on such plot as prescribed for 
Industrial layouts in Regulation 23 ( 2 ) : 

Provided that the limit ofmaximum area of 2500 sq .mtrs . shall be not apply for the development 
under this Regulation . 

The Recreation Ground area shall be counted in the 1/ 3 open space required as per regulation 
3 (c). 

(e ) Out of the total permissible built- up area on such plot, at least 2 /3rd shall be allocated for 
Exhibition -cum -Convention Centre buildings /halls , toilet blocks, Origaniser s office ; protocol 
lounge ; VIP lounge ; Press lounge ; registration areas ; pre- function areas ; refreshment and snack 
centres ;meeting rooms ; business centre ; creche ;meditation rooms ; wellness centrec ; bank and 
forex service counters ; surveillance and security rooms, service contractor s office ; audio -visual/ 
sound rooms; green room ; maintenance workshop ; maintenance staff office ; strong rooms, first 
aid and emergency rooms. 


e an 


im are 


es 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


२९ 


(f) Remaining permissible builtup area , not exceeding 1/3rd of the total builtup area , on such 
plot may be allocated for Support Services as described below in Table - 1 . 

TABLE - 1 


Sr. 


Support Services 


No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


Hotels not less than 3 -star category Hotels 
Dining Areas : Food Courts , Cafeteria , Fine Dining Restaurants , 
Restaurants and Bar , Convenience Store . 
Recreation Areas : Indoor children s play area , Indoor games area , 
Fitness center . 
Fire Services. 
Health post for emergency services with ambulance facility shall be provided . 
Staff quarters for minimum 25 tenements per 5 Ha. Each having not less than 25 Sq.mtr . 
BUA . 


on 


Space for Police Chowky ofminimum 100 sq .mtr . shall be provided as per requirement of Police 

Department. 
8 . 

Sewerage treatment system as per design and drawings approved by MCGM . 

Rain water harvesting plant shall be provided . 
10 . Special provisions for Drinking water and PSC blocks for gents and ladies shall be provided . 
11. Dedicated Electric Sub - station as per requirement of Power Supply Company, shall be provided . 

pertaining to hotels shall not be applicable to the hotels in any Exhibition 
cum -Convention Centre. 

(g ) Occupation Certificate (OC ) in respect of a minimum of 1/6th built-up area of the Exhibition 
cum -Convention Centre shall be obtained prior to obtaining Commencement Certificate in respect of 
Support Services. 
4 . FSI Computation for Exhibition -cum -Convention Centre : 
FSI Computation for areas shall be as per Regulation 35 ( 2 ) and 35 ( 3 ). 

Provided that height of any Exhibition Hall or Convention Hall greater than 3 . 90 meters shall not 
be deemed to have consumed an additional FSI of 50 % of the relevant floor area . 


5 . Marginal Open Spaces : 

(i) The marginal open space shall be minimum 12 .00 mt. from all sides of the plot. 

(ii) Canopies may be permitted in front open space , provided the marginal open space does not 
become less then 6 .00 mt. 
6 . General Requirements for Exhibition /Convention Halls shall be as under : 

(i) The size of each hall shall not less than 4 ,000 sq . m . 
(ii ) Minimum width of the hall shall not be less than 50m . 
(iii) The minimum floor to floor height of the Exhibition Hall/Convention Hall shall be 8 .00 mt. 

(iv ) It shall be permissible to construct the Exhibition - cum -Convention Centre buildings/halls 
in multiple levels . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९ , शके १९३८ 


(v ) For the planning of all the other habitable /non habitable areas for amenities and Support 
services, Regulation 38 shall be applicable . 

(vi) Minimum width of the internal road shall be 13. 40 mtr. 

( vii ) Requirement of fire shall be as per Regulation 43 of these Regulations. 
7 . Parking requirements for Exhibition - cum -Convention Centre shall be following : 

(i) Allotted parking space for one ( 1) Fire Engine and one ( 1) Ambulance shall be compulsorily 

provided . 
( ii ) (a ) Convention Center . . Forevery 10 seates , parking space for 2 cars 

shall be provided . 
(6 ) Exhibition Area 

For every 1000 Sq. mtrs . of exhibition area, including 
open exhibition area , parking space for 25 cars shall 
be provided . 


(c ) In addition to the parking spaces provided for 4 -wheeler vehicles , The following 

shall be provided 
1. For 2 wheeler vehicles ,minimum 25 % of the total number of required parking for 

4 -wheelers , shall be provided . 
2 . Taxi Stand for minimum 25 taxis and 50 Auto Rikshws 


3 . Bus Terminal for minimum 10 buses shall be provided . 


(iii) For the area of Support Services , parking shall be provided as per Regulation 36 . 
( iv ) The additional parking space may be granted without counting the such area of parking 

into F .S . I. 


8 . In CRZ areas , the FSI for such proposals , shall be governed by the MoEF Notification issued for 
time to time. 

9 . No. relaxation under Regulation 64(b ) shall be granted . 

This Notification shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : 
www .maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KISHOR D . GIROLLA , 
Under Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३ - १९, शके १९३८ 


३१ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 
POLICE (OPERATIONS), GREATER 

MUMBAI 


Order 


through Remote Controlled Micro -light Aircraft 
Done by Mumbai police is allowed . 

4 . This order shall remain in force with effect 
from 00 -00 hrs . of 31st December 2015 
till 00 - 00 hrs . of 5th January 2016 unless 
withdrawn earlier . 

5 . Any person contravening this order shall 
be be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code, 1860 . 

7 . As the notice cannot be served individually 
to all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information 
of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations, 
Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward 
offices, and by affixing copies at Tahsil and Ward 
offices. 

Given under my hand and seal this the 28th 
day of the December, 2015 . 


No. CP /XI(6 ) 2266 /( 07 )/ 2015 . — Whereas , the 
Terrorist/Antisocial elements may attack through 
Drone controlled by remote or Controlled Aerial 
Missile and due to prevailing situaion under 
control of the Commissioner of Police , Brihan 
Mumbai, that Terrorist/Antisocial elements may 
attack using Para - gliders, Remote Controlled 
micro - light Aircraft during i.e. Date 31st December 
2015 to 5th January 2016 in Brihan Mumbai 
Police Commissionerate Area and that there is 
every likelihood of breach of peace and 
distrurbance of Public tranquility and also there 
is grave danger to human life , helth , safety and 
injury to pulic property on that account. 

2 . And Whereas, it is necessary that some 
checks should be put on activities of Terrorist/ 
Antisocial elements around the Brihan Mumbai 
Police Commissionerate , to prevent the attack 
through Drone controlled by remote or through 
Control Aerial Missile or using Para - gliders or 
through Remote Controlled Micro - light Aircraft 
during the said period in the Brihan Mumbai for 
taking immediate action is necessry to prevent 
the same. 

3 . Now therefore , I, Pradip Sawant, Deputy 
Commissioner of Police (Operations ), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate vide powers 
conferred upon me u ./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) do hereby 
order that the period of Six day s i.e . 31st 
December 2015 to 5th January 2016 in Brihan 
Mumbai Police Commissionerate Area no flying 
activities of Drone controlled by remote or through 
Control Area Missile or using Para - gliders or 
through remote control micro - light Aircraft be 
allowed in the jurisdistion of Brihan Mumbai 
Police Commissionerate . But aerial surveillance 


PRADIP SAWANT, 

Deputy Commissioner of Police 
(Operations ) and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४ - १०, २०१६ / श्रावण १३- १९ , शके १९३८ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

RAILWAYS, MUMBAI 


Order 


missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any Police Officer and the 
article corrosive substance, explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . Any assembly , program , public meeting or 
procession of five or more than five persons in a 
public place, without due permissions is prohibited . 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2015 
24 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in 
Mumbai Railway Police Commissionerate , I, 
Madhukar Pandey , Commissioner of Police , 
Railways, Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1 ) and (2 ) 
of section 37 of the Bombay Police Act, 1951 
(Bom . XXII of 1951) do hereby Prohibit the 
following acts throughoutMumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 -01 hours 
of 25th December 2015 to 24 -00 hrs. of 8th January 
2016 : 

l(a ) The carrying of arms, cudgels, swords , 
spears, bludgeons , unlicensed guns, knives, 
sticks or lathis or any other articles which is 
capable of being used for causing physical 
harm (violence ). Save for such firearms where 
license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage 
of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive . 

(c) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

(d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures or effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries, singing of 
song, playing of music . 

(f) Delivery of harangues , the use of gestures 
or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Mumbai Railway 
Commisionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over -throw the State . 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties, to 
carry weapons . The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc ., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 %, feet. 

5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 

6 . I further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai-Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway Announcement 
Systems loudspeakers or megaphones, as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and seal this 22nd 
December 2015 . 


MADHUKAR PANDEY , 
Commissioner of Police 

Railways , Mumbai. 


2 . If any person goes armed with such article 
or carries any corrosive substance or explosive or 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


